राष्ट्रीय असंसर्गजन्यरोग नियंत्रण 
कार्यक्रमाकरीता ३४ जिल्ह्यांसाठी 
ग्लुकोस्ट्रीप व लॅन्सेट खरेदीस सन 
२०१८-१९ करीता प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र. ४१०/आ -७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १० ऑक्टोंबर, २०१८. 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.५०३/आरोग्य-७, 
दिनांक २४/११/२०१७. 

२) सह संचालक, (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संआसे/९0०॥/नक्र.२४८-५/ग्लुकोस्ट्रीप व लॅन्सेट/प्रशासकीय मान्यता/२६६५/ 
२०१८, दिनांक ३० जुले, २०१८. 

3) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. क्र.संआसे/९0॥)/ 
4. .28¢-4/Glucostrip & Lancet ?॥७1856/प्रशासकीय मान्यता/२७७०-७१/ 
१८, दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या 


राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम हा राज्यातील ३४ 


जिल्ह्यांमध्ये सद्यस्थितीत सुरु आहे. सदर कार्यक्रमामध्ये ३० वर्षावरील स्त्री व पुरुषांची कर्करोग, 


मधुमेह, ह्दयरोग, पक्षाघात, उच्च रक्‍तदाब इ. साठी जिल्हास्तरावर व त्या अंतर्गत असलेल्या 


रुग्णालयांमध्ये तपासणी करण्यात येते. सदर कार्यक्रमास निती आयोगाने प्राधान्य दिलेले आहे. 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता राज्यातील ३४ जिल्ह्यांसाठी जिल्हा स्तरावर ३० वर्षावरील 


स्त्री-पुरुषांची मधुमेहासाठी रक्‍त तपासणी करण्यात येत आहे. सदर तपासणीसाठी ग्लुकोस्ट्रीप व 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४१०/आ -७ 


लॅन्सेटची जिल्हा स्तरावर आवश्‍यकता असल्याने सदर बाबींच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सह संचालक, (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र.१ च्या 


पत्रान्वये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सन 


२०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता राज्यातील ३४ जिल्ह्यांसाठी जिल्हा स्तरावर ३० वर्षावरील स्त्री- 


पुरुषांची मधुमेहासाठी रक्‍त तपासणीसाठी आवश्‍यक असणारी खालील तक्त्यात नमूद करण्यात 


आलेल्या ग्लुकोस्ट्रीप व लॅन्सेट यांच्या खरेदीकरीता आवश्‍यक असलेला निधी रु. १२९.४९ लक्ष 


उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा आणि त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून प्रशासकीय मान्यता 


देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे :- 


Glucostrips & Lancet Demand 2018-19 


District 7. Glucostrips : Lancet 
a Estimated 30 + | District Approximate Deimand Approximate 
Sr. | District . Population | Target to | Demand to | unit cost 6.39 unit cost 2.31 
aa nn (40% of | achieved | supply (Budget ae (Budget 
colmn A) required) required) 

1 Amravati 3261400 1304560 521824 150000 958500 120000 | 277200 

2 | Bhandara 1355321 542128 216851 136022 869181 75000 173250 

3 Chandrapur | 2488927 995571 398228 84082 537284 30000 69300 

4 | Gadchiroli 1211480 484592 193837 20000 127800 5000 11550 

5 Wardha 1468730 587492 234997 80000 511200 75000 173250 
fo | Washim 1351737 540695 216278 10000 63900 5000 11550 

7 Nandurbar 1861123 744449 297780 90000 575100 50000 115500 
fs Osmanabad_ | 1871602 748641 299456 90000 575100 50000 115500 
fo Parbhani 2073161 829264 207316 20000 127800 5000 11550 

10 | Satara 3391583 1356633 542653 150000 958500 100000 | 231000 
11 | Sindhudurg | 959358 383743 153497 90000 575100 50000 115500 
12 | Thane 8064015 3225606 806402 20000 127800 5000 11550 

13 | Pune 10646931 4258772 1703509 | 20000 127800 5000 11550 

14 | Nashik 6895746 2758298 1103319 | 80000 511200 70000 161700 
15 | Nanded 3795301 1518120 607248 88572 565975.08 65000 150150 
16 | Jalna 2211998 884799 353920 10000 63900 10000 23100 

17 | Ratnagiri 1823606 729442 291777 20000 127800 5000 11550 

18 | Raigad 2974327 1189731 297433 5000 31950 5000 11550 

19 | Palghar 4424217 1769687 442422 20000 127800 5000 11550 

20 | Dhule 2315669 926268 231567 20000 127800 5000 11550 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः 


प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४१०/आ -७ 


21 | Jalgaon 4776083 1910433 573130 50000 319500 5000 11550 
22 | Ahemdnagar | 5129771 2051908 615573 50000 319500 35000 80850 
23 | Solapur 4875264 1950106 487526 20000 127800 5000 11550 
24 | Kolhapur 4376469 1750588 437647 40000 255600 20000 46200 
25 | Sangli 3186538 1274615 318654 20000 127800 5000 11550 
26 | Aurangabad | 4179191 1671676 417919 20000 127800 50000 115500 
27 | Hingoli 1329364 531746 212698 30000 191700 20000 46200 
28 | Latur 2771081 1108432 332530 50000 319500 50000 115500 
29 | Beed 2918830 1167532 291883 50000 319500 30000 69300 
30 | Akola 2048117 819247 204812 30000 191700 20000 46200 
31 | Buldhana 2920195 1168078 292020 20000 127800 5000 11550 
32 | Yavatmal 3130313 1252125 313031 10000 63900 5000 11550 
33 | Nagpur 5254438 2101775 525444 50000 319500 50000 115500 
34 | Gondiya 1493269 597308 149327 5000 31950 5000 11550 
Total 112835155 | 45134062 14292507 | 1648676 10535040 1045000 | 2413950 
२. प्रस्तुत प्रकरणी आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी सादर केलेल्या वरील प्रस्तावाच्या 


अनुषंगाने ग्लुकोस्ट्रीप व लॅन्सेट यांच्या खरेदीकरीता FMR Code ६.२.१९.५. अंतर्गत 
Procurement of Drug and Supplies या लेखाशिर्षाखाली मंजुर करण्यात आलेल्या रु.५९९.१२३ 
लक्ष या तरतुदीतून संदर्भ क्र.१ अन्वये दिनांक २४/११/२०१७ रोजी दिलेल्या प्रशासकीय 
मान्यतेनूसार सदर सामुग्री निविदा प्रक्रिया हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित 
(खरेदी कक्ष), मुंबई यांच्याकडे कार्यान्वित आहे. तथापि, सदर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन 
ग्लुकोस्ट्रीप व लॅन्सेटची खरेदी करुन पुरवठा होईपर्यंत काही कालावधी लागण्याची शक्‍यता 
असल्याने मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०१/०८/२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानूसार ग्लुकोस्ट्रीप व लॅन्सेट याची खरेदी सदरहू सामुग्री 
विहित निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठादाराकडून उपलब्ध होईपर्यंत किंवा सदरहू प्रशासकीय 
मान्यता दिल्याच्या तारखेपासून ३ महिन्याच्या कालावधीकरीता किंवा जे अगोदर घडेल त्याच्या 
आणि खालील अटींच्या अधीन राहून ग्लुकोस्ट्रीप व लॅन्सेट याची खरेदी सन २०१८-१९ या वर्षात 
या प्रयोजनासाठी मंजुर असलेल्या अनुदानातून केंद्र शासनाच्या दरकरारानूसार आरोग्य 
संचालनालयाच्या खरेदी कक्षामार्फत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) सदर औषधी व साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू औषधी व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४१०/आ -७ 


4) 


8) 


१०) 


विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे 
कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती अंतीम दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा 
केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी व त्याबाबतचे 
संबंधितांकडून तसे प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व व पुरवठयानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात आलेली आहे, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे, तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय मधुमेह, 
कर्करोग, हृदयरोग व पक्षाघात नियंत्रण व प्रतिबंध कार्यक्रमाच्या FMR Code ६.२.१९.५. 
अंतर्गत Procurement of Drug and Supplies या लेखाशिर्षाखाळी मंजुर करण्यात 
आलेल्या रु.१२९.४९ लक्ष या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदीची द्विरुक्‍्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता कार्यक्रम 
प्रमुखांनी घ्यावी. तसे झाल्यास संबंधितांस यासाठी जबाबदार धरण्यात येऊन 
त्यांच्याविरुध्द नियमानूसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळल वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४१०/आ -७ 


पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.9 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 
११) खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा sear निर्गमित करण्यात यावेत. 


३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा 


अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


आणि सदरहू कार्यक्रम राबविणाऱ्या कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन 


मधील अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच 


विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार 


सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 201810101057171817 असा आहे. 


सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by S. A. 


S A Pedgaonkar 
. / DN: CN = S. A. Pedgaonkar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 


P ed 0 १0 al kar Government Of Maharashtra, OU 
= Social Justice And Special 
Assistance Department 
Date: 2018.10.10 15:49:24 +05'30' 


(सु. अ. पेडगांवकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१) आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

३) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४१०/आ -७ 


५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 


) 
६) उप संचालक, Ud मंडळ कार्यालये. 
७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
) 
) 


८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


